महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या 
नियामक मंडळाच्या सदस्य पदी नियोक्ता 
प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०२०/प्र.क्र.११०/राकावि-२ 
गो.त.रुग्णालय आवार, संकुल इमारत १० वा मजला, 
बि-विंग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ००१, 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा - 
१) अतिरिक्त आयुक्त, (पी अण्ड डी) राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एक्स- 
११/१४/५/२०२०/एमएच-पी अण्ड डी, दिनांक ३ जुलै, २०२०. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/ प्र.क्र. १४५/ राकावि-२, 
दिनांक ५ मे, २०१८. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/ प्र.क्र. १४५/ राकावि-२, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१९. 
प्रस्तावना - 
राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली यांचेकडून येणारी रक्‍कम थेट सोसायटीत जमा 
होण्यासाठी आणि महत्वाचे निर्णय जलद गतीने घेण्यात येऊन विमा लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधा 
अधिक सुलभतेने व परिणामकारकरीत्या पुरवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ५ मे, 
२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य कामगार विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा 
सोसायटी स्थापन करण्यात आलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ११ जानेवारी २०१९ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे सदर सोसायटीच्या नियामक मंडळाची (Governing Body) संरचना ठरविण्यात 
आली आहे. 
मा. अध्यक्ष, राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी दिल्ली तथा मा. राज्यमंत्री, कामगार व 
रोजगार, भारत सरकार यांनी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे 
सदस्यपदी नियोक्ता व कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रत्येकी तीन सभासदांची नावे नामनिर्देशित 
(Nominated) केली असल्याचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त (पी अँण्ड डी), राज्य कामगार विमा महामंडळ, नवी 
दिल्ली यांनी त्यांच्या दिनांक ३ जुले २०२० च्या पत्रानुसार कळविले आहे. त्यामुळे त्यानुसार सदर 
सोसायटीवर तीन नियोक्ता प्रतिनिधी व तीन कामगार प्रतिनिधी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०२०/प्र.क्र.११०/राकावि-२ 


झासन निर्णय - 


सदर झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या 
सदस्यपदी खालील तीन नियोक्ता प्रतिनिधी व तीन कामगार प्रतिनिधींची नियुक्‍ती २ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नियोक्ता प्रतिनिधी 


१ मनेजिग एजंट, मे. ade ore. लि., ट्रेड स्टार बिल्डींग, सी-वींग, चौथा मजळा, जे.बी.नगर, 
अंधेरी, मुंबई. 


२  । मॅनेजिंग एजंट, मे.जीफोरएस सिक्युअर सोलूडान्स (इंडिया) प्रायव्हेट, लि., ७१, काकट उद्योग 
युनिट, एल.जे.रोड समोर, एस.के.मार्ग, माहिम (प.), मुंबई-१६. 


३ | मॅनेजिंग एजंट, मे.सिक्युरिटी गाड बोड, डी-३०१/ई-३०१, सानपाडा रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, 
सानपाडा, नवी मुंबई-४०० ७०५. 


अ.क्र कामगार प्रतिनिधी 


णि श्री. संजय काठकर्मवार, स्टेट कन्वेअर, टी.यु.सी.सी. युनियन बॅकेच्या मागे, नांगपुतळा चौक, 
गांधी बाग, नागपुर-२. 


२ । श्रीमती शारदा उत्तम दळवी (विमाधारक क्रमांक-३३०९७१४०३८), गट नं.१२२६, साने वस्ती, 
चिखली रोड, शांती कॉम्प्लेक्स, चिखली, पुणे. 


३ | ait. प्रदिप चौधरी (विमाधारक क्रमांक-३३०८३५३७४६), उम्बरी, ता.कळंब, उस्मानाबाद-४१३ 
५०२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२२१२४२१८४९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


bo ou=Public Health Department, 
a V | N fa postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833 
€07d32831e4140f3de291d1f40d510d295 


७ 643f, 

R G a d h a a serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e 
69f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b 
56a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.10.23 13:06:05 +05'30' 


(र.र.गढरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : राकायो-२०२०/प्र.क्र.११०/राकावि-२ 


) मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

) राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त आयुक्‍त, (पी अँण्ड डी), राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, 

सीआयजी रोड, नवी दिल्ली -११० ००२. 

८) अप्पर आयुकत, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदीप भवन, १०८, एन.एम.जोशी मार्ग, 
लोअर परळ, मुंबई-१३. 

९) आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

१०)वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई /पुणे/नागपूर. 

११) वैद्यकीय अधीक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी/अंधेरी/मुलुंड/ 
कांदिवली/ठाणे/उल्हासनगर/वाशी/औंध-पुणे/सोलापूर/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर. 

१२) वैद्यकीय अधीक्षक, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परळ, मुंबई. 

१३)मॅनेजिंग एजंट, मे.क्वेस कॉर्प. लि., ट्रेड स्टार बिल्डींग, सी-विंग, चौथा मजला, 
जे.बी.नगर, अंधेरी, मुंबई. 

१४) मॅनेजिंग एजंट, मे.जीफोरएस सिक्युअर सोळलूडान्स (इंडिया) प्रायव्हेट, लि., ७१, काकट 
उद्योग युनिट, एल.जे.रोड समोर, एस.के.मार्ग, माहिम (प.), मुंबई-१६. 

१५) मॅनेजिंग एजंट, मे.सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड, डी-३०१/ई-३०१, सानपाडा रेल्वे स्टेशन 
कॉम्प्लेक्स, सानपाडा, नवी मुंबई-४०० ७०५. 

१६) श्री.संजय काठकर्मवार, स्टेट कन्वेअर, टी.यु.सी.सी. युनियन बॅकेच्या मागे, नांगपुतळा 
चौक, गांधी बाग, नागपुर-२. 

१७श्रीमती शारदा उत्तम दळवी, गट नं.१२२६, साने वस्ती, चिखली रोड, झांती कॉम्प्लेक्स, 
चिखली, पुणे. 

१८)श्री.प्रदिप चौधरी, उम्बरी, ता.कळंब, उस्मानाबाद-४१३ ५०२. 

१९) निवड नस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


